वाचा :- 


प्रस्तावना :- 


विविध सहकारी साखर कारखान्यांवरील शासन 
नामनिर्देशित संचालकांच्या माहे नोव्हेंबर, २०१४ ते 
ऑक्टोबर, २०१९ या कालवधीतील नियुक्त्या रद्द 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय, क्र: असनि-२०१९/१०२८/प्र.क्र.१३१/२२-स, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जानेवारी, २०२०. 


सहकार आयुक्तालय कार्यालयाचे पत्र क्रमांक : जा.क्र.साआ/प्रज्ञा-२/ 


ससाका/अ.शा.स.नि./२०१९, दिनांक २४.१२.२०१९ 


विविध सहकारी साखर कारखान्यांवर शासन नामनिर्देशित संचालकांच्या माहे नोव्हेंबर, २०१४ 
ते माहे ऑक्टोबर, २०१९ या कालावधीमध्ये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कळम ७३ 
अअअ मधील तरतूदीं व त्याअनुषंगाने निर्गमित केलेल्या सुधारित आदेशातील तरतूदींच्या अनुषंगाने, 
विविध शासन आदेशित पत्रांन्वये केलेल्या नियुक्‍त रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ अअअमधील तरतूदीं व त्याअनुषंगाने 
निर्गमित केलेल्या सुधारित आदेशातील तरतूदींच्या अनुषंगाने खालील deat विविध सहकारी 
साखर कारखान्यांवर शासन नामनिर्देशित संचालकांच्या खाळील तक्‍यात नमूद शासन पत्रांन्वये 


केलेल्या नियुक्त्या याद्वारे रद्द करण्यात येत आहेत. सदर आदेशाची अंमलबजावणी साखर आयुक्‍त 
कार्यालय, पुणे यांनी तात्काळ करुन त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास तात्काळ सादर करावा. 


अ. सह. साखर शासन नामनिर्देशित | नियुक्तीचा दि. | नियुक्तीचे शासन 

क्र. । कारखान्याचे नांव संचालकांचे नांव व पत्ता पत्र क्र.व दि. 

i रेणा शोतकरी सहकारी श्री. ओमप्रकाश | २०/५/२०१६ ससाका-१०१५/ 
साखर कारखाना म. | बाळासाहेब Were, प्र.क्र.१५६/२२-स, 
रेणापूर, जि.लातूर मु.पो.रामवाडी, ता. दि.२०.०५.२०१६. 

रेणापूर, जि.लातूर 

२ | माळेगांव सहकारी | sete सिताराम | ८/३/२०१९ संकीर्ण-२०१८/ 
साखर कारखाना म. । सस्ते, मु.पो. माळेगांव, प्र.क्र.१२३/२२-स, 
बारामती, जि.पुणे ता.बारामती, जि.पुणे दिनांक ८.०३.२०१९ 

३ | निराभिमा सहकारी श्री.अशोक विठठल वणवे, | १४/१२/२०१७ । संकीर्ण-२०१७/ 
साखर कारखाना म. | मदनवाडी, प्र.क्र.१८३/२२-स, 
शहाजीनगर, ता. | ता.इंदापूर,जि.पुणे दिनांक 
इंदापूर, जि. पुणे १४.१२.२०१७ 


शासन निर्णय क्रमांकः असनि-२०१९/१०२८/प्र.क्र.१३१/२२-स, 


४ श्री आदिनाथ सहकारी | star नागनाथ चिवटे, | ०६/१०/२०१७ संकोर्ण-२०१७/ 
साखर कारखाना म. | करमाळा, जि.सोलापूर प्र.क्र.१५५/२२-स, 
सोलापूर दिनांक 

०६.१०.२०१७ 

५ | sat मकाई सहकारी | श्री.अमोलळ लालासाहेब | ०४/१०/२०१७ | संकीर्ण-२०१७/ 
साखर कारखानाम. जि. | पवार, रा.वाशिंबे, ता. प्र.क्र.१५५/ २२-स, 
सोलापूर करमाळा, जि.सोलापूर दिनांक 

०६.१०.२०१७ 

६ श्री छत्रपती सहकारी | श्री.तानाजी साहेबराव | ०४/१०/२०१७ | संकौर्ण-२०१७/ 
साखर कारखाना म. | थोरात, मु.पो. प्र.क्र.१५८/ २२स, 
भवानीनगर, ता. इंदापूर, | मानकरवाडी, कुरवली, दि.०४.१०.२०१७ 
जि. पुणे ता. इंदापूर जि. पुणे 

७ । पूर्णा सहकारी साखर | श्री.रामकिशन दत्तराव | १३/१०/२०१७ । संकोर्ण-२०१७/ 
कारखाना लि. | रौंदाळे, रा.धनगर, प्र.क्र.१६१/ २२-स, 
वसमतनगर, जि. | टाकळी, ता. पूर्णा, दिनांक 
हिंगोली जि.परभणी १३.१०.२०१७ 

८ | रावसाहेब पवार | श्री.सुरेश रामचंद्र पलांडे, | ७/१२/२०१७ । संकोर्ण-२०१७/ 
घोडगंगा सहकारी | मुखई, ता.शिरुर,जि.पुणे प्र.क्र.१८५/२२-स, 
साखर कारखाना म. दिनांक 
शिरुर,जि.पुणे ०७.१२.२०१७ 

९ | डा.बाबासाहेब आंबेडकर  श्री.रामदास सुभाषराव | १७/२/२०१८ संकीर्ण-२०१८/ 
सहकारी साखर | कोळगे, मु.रुईभर,ता.व प्र.क्र.०२/२२-स, 
कारखाना म. केऱोगांव, | जि. उस्मानाबाद दिनांक 
ता.जि. उस्मानाबाद १७.०२.२०१८ 

i श्री विघ्नहर सहकारी श्री.उल्हास नामदेव | २८/३/२०१८ संकौर्ण-२०१८/ 
साखर कारखाना म. नवले, मु. पो. येणेरे, प्र.क्र.२०/२२-स, 
निवृत्तीनगर, ता. जुन्नर, | ता.जुन्नर,जि.पुणे दिनांक 
जि.पुणे २८.०३.२०१८ 

i १ | दूधगंगा वेदगंगा | श्री.दत्तात्रय तुकाराम | २४/४/२०१८ संकोर्ण-२०१८/ 
सहकारी साखर | खराडे, प्र.क्र.५६/२२-स, 
कारखाना म.बिद्री | रा.शिंदेवाडी,ता.कागळल, दिनांक 
मौनीनगर, ता. भुदरगड, | जि.कोल्हापूर २४.०४.२०१८ 
जि. कोल्हापूर 

१२ | आजरा सहकारी साखर | श्री.विलास आण्णासाहेब | १६/५/२०१८ । संकीर्ण-२०१८/ 
कारखाना नाईक, प्र.क्र.६३/२२-स, 
म.गवसे,ता.आजरा,जि. | नाईकगल्ली,ता.आजरा,ज़ि दिनांक 
कोल्हापूर .कोल्हापूर १६.०५.२०१८ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः असनि-२०१९/१०२८/प्र.क्र.१३१/२२-स, 


१३ | संत तुकाराम सहकारी | श्री.गोपीचंद हणमंत | १८/५/२०१८ | संकोर्ण-२०१८/ 
साखर कारखाना म. (IRS, रा. धामने, प्र.क्र.५८ /२२-स, 
कासारसाई, aos, ता.हवेली, जि.पुणे दिनांक 
ता.मुळशी, जि.पुणे १८.०५.२०१८ 

१४ श्री सोमेश्वर सहकारी | श्री.प्रकााा& किसनराव | ५/६/२०१८ संकौोर्ण-२०१८/ 
साखर कारखाना म. | जगताप, रा.मुरुम, ता. TY /२२-स, 
सोमेश्वरनगर, ता. | बारामती , जि. पुणे दिनांक 
बारामती, जि.पुणे ०५.०६.२०१८ 

१५ श्री संत दामाजी | श्री.अशोक गुराप्पा माळी, | ६/८/२०१८ संकोर्ण-२०१८/ 
सहकारी साखर | कुंभारगल्ली, मंगळवेढा, प्र.क्र.१० /२२-स, 
कारखाना म. मंगळवेढा, | जि. सोलापूर दिनांक 
जि. सोलापूर ०६.०८.२०१८ 

१६ । विठठलराव शिदे श्री.संजय शिवलाल | ८/३/२०१९ संकौर्ण-२०१८/ 
सहकारी साखर | कोकाटे, मु. पो.टेंभूर्णी , प्र.क्र.२७ /२२-स, 
कारखाना म. पिंपळनेर, | ता.माढा, जि.सोलापूर दिनांक ८.०३.२०१९ 
ता.माढा,जि. सोलापूर 

१७ | भिमा सहकारी साखर | श्री.बाळासाहेब ७/३/२०१९ संकौर्ण-२०१८/ 
कारखाना लि. | नामदेवराव तोंडे (पाटील) प्र.क्र.१४८ /२२-स, 
मधुरनगर, म. पाटस, | रा.मु.पो.पाटस, ता.दौंड, दिनांक 
ता.दौंड,जि.पुणे जि. पुणे ०७.०३.२०१९ 

१८ | अजिक्यतारा सहकारी | श्री.रामविलास लाहोटी, | ३०/५/२०१९ । संकौर्ण-२०१९/ 
साखर कारखाना म. रा. तारळे, प्र.क्र.१९/२२-स, दि. 
are, ता.जि. सातारा । ता.पाटण,जि.सातारा ३०.०५.२०१९ 

१९ । उॉ. पतंगराव कदम | श्री.शवाजी हिंदूराव | २१/९/२०१९ । संकोर्ण-२०१९/ 
सोनहिरा सहकारी | पाटील, वरद बंगला, प्र.क्र.९७/२२-स, 
साखर कारखाना म. | मनिषा स्टेट बँक कॉलनी, दि.२१.०९.२०१९ 
वांगी, कडेगांव, जि. | सहयाद्रीनगर, सांगली. 
सांगली 


२. उक्त झासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक क्रमांक २०२००१३०१७३८५८०१०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 
RAJU KALLOJ) 1. ताली 


॥९०त -MANTRALAYA,MUMBAI 
INumber=f8faa1 950255 1 9ecce143f48fe16b8572d279b7779146441 


b412b267fb25acd8, NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
RAJU KALLUJI NARPANDE 
Date: 2020.01.30 17:16:49 +05'30' 


(राजू नरपांडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः असनि-२०१९/१०२८/प्र.क्र.१३१/२२-स, 


मा.मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

मा.प्रधान सचिव, सहकार यांचे वरिष्ठ स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.साखर आयुकत , साखर संकुल, शिवाजीनगर,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई, 

८) निवड नस्ती, कार्यासन-२२-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


